महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळावरील 
अध्यक्ष व अशासकिय सदस्यांची नियुक्‍ती 
रद्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०७.२२/प्र.क्र.१९८/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२. 
वाचा :- 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०८.१५/प्र.क्र.३६/फ-१, 
दिनांक २२.०३.२०२१. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळावर संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये नामनिर्देशित 
केलेल्या अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांका 
पासून रद्द करण्यात येत आहे. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर यांनी 
उपरोक्त शासन निर्णय जैवविविधता मंडळावरील नामनिर्देशित अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांच्या 
निदर्शनास आणण्याची कार्यवाही करावी. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१२४८४४१६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार, ॥90 नशे H TUKARAM 


SAWARDEKAR 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, कृषि (पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७.२२/प्र.क्र.१९८/फ-१ 


९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर 

१०. महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापिठांचे कुलगुरू, सर्व 

११.मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक/ उप वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक/ 
वन्यजीव), सर्व 

१२.महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर 

१३.फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKEKKKEKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


